जलसंपदा विभागात रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त 
करण्याबाबत. 

श्री. अक्षय अशोक निकम, 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन आदेश क्रमांक- कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.२०७/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ 
१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७, 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मळोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/ 
सेवा-३, दि.२९.०८.२०१९, 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 
दि.२७.११.२०२०, 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.आस्था/क.३(६)/निकम/८४५८/२०२०, दि.०४.१२.२०२०. 
शासन आदेशा :- 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्ण क्र.नियुकक्‍्ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 
दि.२७.११.२०२० अन्वये श्री. अक्षय अशोक निकम, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ WUT) गट-ब 
(राजपत्रित) यांची जलसंपदा विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ पदावर निवड 
झाली आहे. 
2 सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ १०३३/ प्र.क्र.३३/ 
९२/८, दि.२.१२.१९९७ मधील नियम २ (MATH) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार श्री. अक्षय अशोक 
निकम, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी- 
१ (स्थापत्य), गट-अ या पदावर रुजू होण्याकरीता दि. 39.92.2020 (म.नं) पासून कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१७२६०५६३१८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SHRUTI SANJAY TORASKAR :: 
(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


शासन Sea क्रमांकः कार्यमु-२०२०/प्र.क्र.२०७/सेवा-३. 


3. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

४. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर , 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर, 

अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

. अवर सचिव (संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. श्री. अक्षय अशोक निकम, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 

- यांना अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत, 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 


one ७ ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


